शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे-बालेवाडी, 
पुणे येथील हॉकी मैदानाशेजारील चेंजिंग रुम, 
लॉज रुम, कोच रुम, डोपिंग रुम, मेडीकल रुम, 
Mags टॉयलेट इ. बांधकामांच्या 
अंदाजपत्रकास व आराखडयास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-३३२१/प्र.क्र.१९५/क्रीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ ऑक्टोबर, २०२२. 


आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे क्र.शिक्रीपी/हॉमेचेरु/प्र.ना./२०२२-२०२३/का- 
११/४१२, दिनांक १०.०८.२०२२ चे पत्र. 

शासनाचे समक्रमांकाचे दिनांक ०२.११.२०२१ चे पत्र. 

शासनाचे समक्रमांकाने दिनांक १७.०९.२०२१ चे पत्र. 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे क्र.शिक्रीपी/हॉमेचेरु/प्र.मा./२०२१-२०२२/का- 
११/४०६, दिनांक २४.०८.२०२१ चे पत्र. 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे क्र.शिक्रीपी/हॉमेचेरु/प्र.मा./२०२१-२२/का- 
११/५५५, दिनांक ११.१०.२०२१ चे पत्र. 

वि.वि., शा.नि.क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२, दिनांक 
२०.०९.२०१९. 

राज्य क्रीडा विकास समितीची दिनांक ०७.०१.२०१४ रोजीची बैठक. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शा.नि.क्र.क्रीडायो-३४१२/प्र.क्र.५४/क्रीयुसे-१, दिनांक 
२४ मे, २०१३. 


प्रस्तावना :- 


राज्य क्रीडा धोरण-२०१२ अन्वये महाराष्ट्र राज्यात जास्तीत जास्त चांगले खेळाडू तयार 


व्हावेत, यासाठी पुणे येथे शिवछत्रपती क्रीडापीठ ही मध्यवर्ती क्रीडा प्रबोधिनी व कोल्हापूर, सांगली, 


ठाणे, अमरावती, अकोला, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, प्रवरानगर व गडचिरोली अशा १० इतर 


ठिकाणी क्रीडा प्रबोधिनींची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आळा आहे. सदर क्रीडा 


प्रबोधिनींमध्ये ८ ते १४ वर्षे वयोगटातील खेळांमध्ये प्राविण्य प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना "बॅटरी ऑफ 


टेस्ट" या निवड चाचणीद्वारे पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशा देण्यात येतो. त्यांना तेथे निवासी 


व्यवस्था पुरवून शैक्षणिक सुविधांबरोबरच शास्त्रज्नुध्द क्रीडा प्रशिक्षणाची सुविधाही उपलब्ध करुन 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-३३२१/प्र.क्र.१९५/क्रीयुसे-१ 


देण्यात येते. या ११ क्रीडा प्रबोधिनींमध्ये ज्युदो, जिमनॅस्टिक, हॉकी, शुटींग, फुटबॉल, जलतरण, 


डायव्हिंग, austere, कुस्ती, बॅडमिंटन, धनुर्विद्या, हॅन्डबॉल, टेबल टेनिस, वेटलिफ्टिंग, टेनिस, 


ट्रायथळॉन, सायकलींग व बॉक्सिंग या १८ प्रकारच्या खेळांचे मार्गदर्शन fess जाते. शिवछत्रपती 


क्रीडापीठ, पुणे येथे शासनाने आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या अत्यंत चांगल्या व उत्कृष्ट प्रकारच्या क्रीडा 


सुविधा निर्माण केलेल्या आहेत. सन २००८ मध्ये याठिकाणी झालेल्या राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धा 


समर्थपणे आयोजित करण्यात आलेल्या होत्या. शिवछत्रपती क्रीडा संकुलास स्वत:चा निधी 


उभारण्याची मुभा आहे. तसेच, त्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी शासनाकडूनही काही अनुदान 


दरवर्षी उपलब्ध करुन देण्यात येत असते. 


शिवछत्रपती क्रीडापीठ, पुणे व अन्य क्रीडा प्रबोधिनीच्या कामकाजावर नियंत्रण 


ठेवण्यासाठी शासनाने शासन निर्णय, दिनांक २४ मे, २०१३ अन्वये उच्चस्तर धोरण समिती, 


कार्यकारी समिती व देखभाल व व्यवस्थापन समितीची स्थापना करण्यात आळी आहे. सदर 


समितीचे प्रमुख आश्रयदाते म्हणून राज्याचे मा.मुख्यमंत्री महोदय, मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री (क्रीडा), 


हे आश्रयदाते व सचिव (क्रीडा) हे पदसिध्द अध्यक्ष आहेत. 


केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या रु.५५०.०० लक्ष निधीतून शिवछत्रपती क्रीडा 


प्रबोधिनीतील हॉकी मैदानावर नवीन टर्फ टाकण्याचे व चेंजिंग रुम्सचे प्लिन्थ पर्यंतचे बांधकाम पूर्ण 


झाळे आहे. सदर कामांव्यतिरिक्‍त हॉकी मैदानाशेजारी दोन चेंजींग रुम्स, खेळाडूंची बसण्याची 


व्यवस्था, वैद्यकीय सुविधा रुम्स व उत्तेजक द्रव्य सेवन चाचणी way, स्टोअर रुम्स, 


विद्युतीकरण,पाणी फिल्टरेडन व्यवस्था, इ. बाबींसाठी क्रीडा संचालनालयाद्वारे रु.१३६.३७ लक्ष 


इतक्या अतिरिक्त निधीची मागणी केलेली आहे. तसेच, सदर बांधकामाचे अंदाजपत्रक व आराखडे 


यांस अधीक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे-१ यांची तांत्रिक मान्यता घेऊन प्रस्ताव 


शासन मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलेला आहे. सदर कामांच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय 


मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
शिवछत्रपती क्रीडा प्रबोधिनी, पुणे येथील हॉकी मैदानाच्या शेजारी दोन चेंजींग रुम्स, 


खेळाडूंची बसण्याची व्यवस्था, वैद्यकीय सुविधा रुम्स व उत्तेजक द्रव्य सेवन चाचणी रुम्स, स्टोअर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-३३२१/प्र.क्र.१९५/क्रीयुसे-१ 


रुम्स, विद्युतीकरण,पाणी फिल्टरेडान व्यवस्था, इ. बाबींच्या बांधकामाबाबत आर्किटेक्ट, मे.शशि 


प्रभू अन्ड असोशिएट्स, मुंबई यांनी रु.१३६.३७ लक्ष खर्चाचे अंदाजपत्रक व आराखडे तयार केले 


असून, त्यास अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे-१ यांनी तांत्रिक मान्यता दिलेली 


आहे. सदर अंदाजपत्रक व आराखडयानुसार सोबतच्या परिशिष्ट- (अ) नुसार रु.१३६.३७ लक्ष 


खर्चाच्या रक्‍्कमेस खालील अटींच्या अधीन राहून, प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अटीव शर्ती :- 
१) बांधकामाच्या प्रगतीनुसार सदर कामासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या अटीच्या 


अधीन राहून सदर प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२) सदर बांधकामाबाबत प्रचलित नियमानुसार स्थानिक प्राधिकरणाची पूर्व परवानगी 


घेण्याची व बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळविण्याची जबाबदारी आयुक्त, क्रीडा व 


युवक सेवा, पुणे यांची राहील. 


३) यासंदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार मर्यादा व विहित केलेली 


निविदा कार्यपद्धती याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


२. सदर झासन निर्णयानुसार मंजूर रक्कमेचा विनियोग सोबत जोडलेल्या "परिशिष्ट-अ" मध्ये 


विहित केलेल्या बाबींवरच, प्रचलित शासन कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावा. तसेच, 


त्यावरील खर्चाच्या रक्कमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


३. सदर बाबींवरील खर्च “मागणी क.ई-३, २२०४- क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा व खेळ, 


(१६) (०१) क्रीडा संकुलांची स्थापना, ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) संगणक क्रमांक २२०४- 


१७०२” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सनस २०२२-२३ या चालू आर्थिक वर्षीसाठी 


उपलब्ध निधीमधून भागविण्यात यावा. यासाठी निधी वितरणाचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित 


करण्यात येतील. 


४. हे आदेशा वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.विअप्र-२०१२३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), 


दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ सोबतच्या परिशिष्ट-अ, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग 


पहिला, उपविभाग- पाच, तसेच, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तीकेंतर्गत परिच्छेदांखाळी 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-३३२१/प्र.क्र.१९५/क्रीयुसे-१ 


प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारा संदर्भातील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद क्रमांक-१३४ अन्वये 


प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


च्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१ ०३११८०६०३९५२१ असा आहे. हा Aa 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO 


RAN S | N G Been = RANSING ANANDRAO DERE, C = 
ANANDRAO DERE thanaeusntan ou scnoo NTO 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2022.10.31 18:10:32 +05'30' 
(रणसिंगडेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, . 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव, 


५. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव, 
६. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

७. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

८. मा.विरोधी पक्षनेता,विधानसभा / विधानपरिषद, यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

९. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. मा.राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहाय्यक, 

११. सर्व मा. विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 

१२. अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक 

१३. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१४. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

१५. महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

१६. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे-बालेवाडी, पुणे. 
१७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१८.कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१९. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-३३२१/प्र.क्र.१९५/क्रीयुसे-१ 


(शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र.आंक्रीवि-३५२१/प्र.क्र.२३४/क्रीयुसे-१, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे सहपत्र) 


परिशिष्ट-अ 


शिवछत्रपती क्रीडा संकुलामध्ये हॉकी मैदानाशोजारील चेंजिंग रुम्स, लाज, कोच रुम, डोप रुम, 


मेडीकल रुम, शॉवरसह टॉयलेट इ. बांधकाम करणे. 


Name of Work :- 


Balewadi, Pune 


Estimate for Proposed Construction of Changing Room, Lounge, Coach Room, Dop 
Room, Medical Room, Toilet with Shower etc. at Shiv Chattrapati Krida Sankul, Mhalunge- 


RECAPITULATION SHEET 
Sr.No. Description Cost in Rs. 
A) CIVIL WORK & PLUMBING WORK- 9,94, 98,200.90 
B) MATERIAL TESTING CHARGES 82,804.00 
C) ROYALTY CHARGES- ४७,७७२.२५ 


Total of (A+B+C) :- 


१,१६,१०,८७७.९५ 


Add:- GST 12% 


१३,९३,३०५.३५ 


Add:- Insurance @ 0.5 % on (A) 


49,899.00 


Add:- Contingencies @ 5% on (A) 


494,990.08 


Total Amount in Rs. 


9,3&, 30,888.38 


Round sum Rs. 


9,3&, 30,888.00 


एकूण रु.१,३६,३७,४६४.३४ (अक्षरी रुपये एक कोटी छत्तीस लक्ष, सदतीस हजार, चारशे चौसष्ट 
फक्त) 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO 
DERE 


RANSING 
DN: CN = RANSING ANANDRAO DERE, C 
ANANDRAO DERE तळ" 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2022.10.31 18:10:46 +05'30' 


(रणसिंग डेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


